केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
बार्शी शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.४२९/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.४२९/नवि-३३, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3 खालीलप्रमाणे आहे. 


“3. बार्शी शहराच्या मलनिस्सारण योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


नागरी  ।योजनेची मंजूर | केद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
अ. | स्थानिक किंमत अनुज्ञेय अनुदान । अनुज्ञेय अनुदान | स्वराज्य संस्थेचा 
क्र.। स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल्प 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ ३ 8 पु & 
: बार्शी रु. ११२.४० रु. ६१.२० रु. ३०.६० रु. ३०.६० 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी कोटी” 


त्याऐवजी सदर परिच्छेद क्र. 3 खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“3. बार्शी शहराच्या मलनिस्सारण योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


नागरी  । योजनेची मंजूर | केद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
अ. | स्थानिक किंमत अनुज्ञेय अनुदान । अनुज्ञेय अनुदान | स्वराज्य संस्थेचा 
क्र.। स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल्प 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
न २ ३ ४ 5 & 
: बार्शी रु. ११२.४० रु. ५६.२० रु. २८.१० रु. २८.१० 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी कोटी” 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१७/प्र.क्र.४२९/नवि-३३ 


०२. 


प्रति, 


हे शुध्दीपत्रक मूळ शासन निर्णयाच्या म्हणजेच दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८ पासून लागू राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१४१५५३२७५०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०८ Av A OO 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
DN: c=IN, o=G it Of Mahi ht 


nt Of Maharashtra, 
Pa al (1 fa al g ou=Urban Develop! it Department, 
talCode=400032, st=Mah hi 
4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1ffdf83e54e 


Joti ba Jad hav foe 2b 1b टता कि ne 7 65, 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव 
. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


-0 
क 


. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, पुणे, पुणे. 

. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 

. जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर. 

. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे. 
द्‌. 
. निवडनस्ती, नवि-३३. 


मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद, जि. सोलापूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


